उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण या कार्यालयाचे 
भाडे अदा करण्यासाठी येणा-या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२२/प्र.क्र. २१/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२२ 


वाचा :- परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.पकाबां(0६)/ ०४१७/न.क्र.०५/का१०(१)/जा.क्र.२०८, 
दि.०६.०१.२०२२ व जा.क्र.३५६७, दि. २५.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण कार्यालयाच्या मे, २०१५ ते फेब्रुवारी, २०२० पर्यंतचे सुधारीत भाडे 
फरक तसेच सुधारीत थकीत भाडे रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण कार्यालयाच्या मे, २०१५ ते फेब्रुवारी, २०२० पर्यंतचे सुधारीत भाडे 
फरक एकूण रक्कम रुपये ६,८३,७५४/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष त्र्याऐंशी हजार सातशे चौपन्न फक्त) तसेच सुधारीत 
भाडे रक्‍कम रुपये ४,१२,७००/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष बारा हजार सातशे फक्त) अशाप्रकारे एकूण रक्‍कम रुपये 
१०,९६,४५४/- (अक्षरी रुपये दहा लक्ष शाहान्नव हजार TRA चौपन्न फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण या कार्यालयाच्या भाडेपोटी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, २०४१ 
वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालये, (०२) (०१) प्रादेशिक कार्यालये (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ ००३६) १४- 
भाडेपट्टी व कर" या लेखाशीर्षाखाली 2029-2022 या आर्थिक वर्षाकरिता केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१, उपविभाग-१, अ.क्र.६ नियम क्र. vo 
अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१६२४५०५०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
bs 3 LANGHI 


BHARAT R 


30° 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- १. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२२/प्र.क्र. २१/परि-४ 


२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 

५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्‍त (प्रशासन/निरीक्षण/ळलेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


